महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी 
वर्गणीदारांच्या खात्यातील Missing 
Credits (गहाळ रकमा व unposted 
items बाबत सर्व विभागांना सूचना...... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
झासन परिपत्रक क्रमांक : भनिनि १११८/(प्र.क्र.०६/१८)/१३-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ मे, २०१८. 


१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.भनिनि १११५/४८६/प्र.क्र.१५१/१५/१३-अ, 
दि.०१/०१/२०१६. 
२) या कार्यासनाचे क्र.भनिनि-१११६/३६०/प्र.क्र.१५/१३-अ, दि.०६/१०/२०१६ चे पत्र. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे क्र.).0.०.ए7 Misc/Genl 
Cort/K-695/Vol 11/361, दि.०३/०३/२०१७ चे पत्र. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे H.D.O.No.PF12/Missing 
Credits/598, दि.२०/१२/२०१७ चे पत्र. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे H.D.O.No.PF 
Misc/Ch/Missing Credits/K-760/246, दि.०६/०३/२०१८ चे पत्र. 
प्रस्तावना : 
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम ३६ अ. अन्वये भनिनि 
खात्यातील जमा किंवा खर्चाच्या रकमांच्या गहाळ झालेल्या नोंदींचे समायोजन करण्याची 
कार्यपद्धती नमूद करण्यात आली आहे. 
त्याअनुषंगाने महालेखापाल कार्यालयाकडून उपरोक्त संदर्भ क्र.४) येथील पत्रान्वये असे 
कळविले आहे की, महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांच्या खात्यावर Missing 
credits (गहाळ रकमा) च्या नोंदी असून अशा वर्गणीदारांची नावे, खाते क्रमांक व Missing credits 
चा महिना याबाबतची माहिती यापूर्वी संबधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना भनिनि वार्षिक 
लेखा विवरणपत्रासह महाळेखापाल कार्यालयाकडून पाठविण्यात आली आहे. तथापि, दरवर्षी 
वर्गणीदारांच्या भनिनि वार्षिक लेखा विवरणपत्रामध्ये Missing credits असल्याचे आढळून येते. 
तसेच वर्गणीदारांच्या Missing credits व unposted items बाबतची माहिती राज्य शासनाच्या 
सेवार्थ या संकेतस्थळावर तसेच महालेखापाल कार्यालयाच्या http ://www.agmaha.cag.gov.in 
या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली असल्याचे सर्व आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले आहे. तथापि, अद्यापपर्यंत Missing credits व unposted items 
ची संख्या कमी झाली नसल्याबाबत महालेखापाल यांनी खेद व्यक्‍त केला असून भनिनि 
वर्गणीदारांच्या खात्यातील Missing credits व unposted items च्या नोंदीचे निराकरण करणे 
तसेच सदर रकमांची संख्या पूर्णत: कमी करण्याच्या दृष्टीने आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याच्या 
सूचना मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांमार्फत सर्व शासकीय कार्यालयांना (संबंधित सर्व आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्यांना) देण्याबाबत महालेखापाल यांनी सूचित केले आहे. 


झासन परिपत्रक क्रमांकः भनिनि १११८/(प्र.क्र.०६/१८)/१३-अ 


भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांच्या खात्यातील Missing credits ची संख्या कमी 
करण्याबाबत उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात आले आहे. तसेच 
महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम ३६ अ. च्या पोटनियम (अ) 
मध्ये देखील missing credits च्या नोंदींचे निराकरण करण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यात आली 
आहे. तथापि, दरवर्षी महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांच्या भनिनि वार्षिक 
लेखा विवरणपत्रामध्ये वर्गणीदारांच्या खात्यावर Missing credits मोठ्या प्रमाणात असल्याचे 
महालेखापाल कार्यालयाच्या निदर्शनास आले आहे. सद्य:स्थितीत ४६७५५ इतक्या वर्गणीदारांच्या 
खात्यावर Missing credits असून ३१३८० इतक्या वर्गणीदारांच्या खात्यावर unposted items 
असल्याचे महालेखापाल कार्यालयाच्या अभिलेखामध्ये आढळून आले आहे. 


शासन परिपत्रक : 

वरील परिस्थितीबाबत सर्व संबंधित कार्यालयांनी तात्काळ कार्यवाही करणे आवश्‍यक आहे. 
सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील तसेच विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व 
आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी महाळलेखापालांच्या किंवा राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरील 
SEVARRTH या संकेतस्थळावर important links या लिकखाली उपलब्ध असलेल्या Missing 
Credits व unposted items ची यादी उपलब्ध (Download) करुन घेवून त्यानुसार Missing 
Credits व unposted items चे पूर्णत: निराकरण करण्याकरिता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयाच्या अभिळेखांची पडताळणी करावी व विहित कार्यपद्धतीनुसार 
त्यांचे निराकरण होणेबाबत योग्य ती तात्काळ कार्यवाही करावी. 

तसेच सर्व भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदारांनी देखील आपल्या नावासमोर Missing Credits 
दर्शविण्यात आले आहेत किंवा कसे याची तपासणी करुन त्यानुसार संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांना सूचित करावे. 


२. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ मधील नियम ३६ अ. मधील 
विहित कार्यपद्धती तसेच त्याखाळील पोटनियमांचे संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी 
कटाक्षाने पालन करावे. भविष्य निर्वाह निधी संदर्भात योग्य नोंद न झालेल्या गहाळ रकमांच्या नोंदी 
वर्गणीदारांच्या खात्यांमध्ये तातडीने होण्याच्या दृष्टीने संबंधित कार्यालय प्रमुखाने आवश्‍यक ती 
कार्यवाही तातडीने करावी. महालळेखापालाकडून गहाळ रकमांची माहिती प्राप्त झाल्यानंतरही ज्या 
प्रकरणी अवाजवी विलंब झाला असेल तर, SAT विलंबामुळे देय होणाऱ्या व्याजापायी शासनाला जे 
नुकसान सहन करावे लागेल, त्याची भरपाई विलंबास कारणीभूत असणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडून 
आणि/ अथवा कार्यालय प्रमुख यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी. याबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीची जबाबदारी सर्व कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची राहील. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई यांचे उपरोक्‍त संदर्भ क्र.३, ४, व ५ 
येथील पत्र सामान्य प्रशासन विभागाच्या www.gad.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्यामध्ये महाळेखापालांनी दिलेल्या सूचनांनुसार सर्व संबंधितांनी कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः भनिनि १११८/(प्र.क्र.०६/१८)/१३-अ 


४. उपरोक्त प्रमाणे सूचना आपल्या नियंत्रणाखाळील सर्व आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना 
देवून त्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा व एकत्रित अहवाल महालेखापाल 
कार्यालयास सादर करण्याबाबत सूचित करावे. तसेच सदर नियमांतील तरतुदींचे काटेकोरपणे 
पालन करण्याची जबाबदारी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांची असल्याने विभागांनी आपल्या 
क्षेत्रीय कार्यालयांकडून यासंदर्भात होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा दर तीन महिन्यांनी घ्यावा. 


ष्‌. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५३०१६५२०७३९०७ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Bhatu SaMbhu 1-1 a 


artment, pi shtra, 
f62b137d3b8ad2fb93 1 33b4b083c9cafb89b6793bfa 
5९6090 


Wankhede yearn mad 
(भ.सं.वानखेडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 
२. *प्रबंधक, मूळ शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद, 
३. *प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद, 
४. *प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
५. *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
६. *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
७. *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा) मुंबई, 
८. *सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद) मुंबई, 
९. *राज्य निवडणूक आयुक्‍त, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
१०. *सचिव, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई, 
११. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई, (१० जादा प्रतींसह) 
१२. *महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, (१० जादा प्रतींसह) 
१३. *महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर, (१० जादा प्रतींसह) 
१४. *महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर, (१० जादा प्रतींसह) 
१५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (प्रसिध्दीकरिता ५ प्रती) 
१६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, GAT मजला, विधान भवन, 
मुंबई ४०० ०३२ (१० प्रती) 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१९. मुख्य लेखापरीक्षक (निवासी ळेखा), कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
२०. सर्व विभागीय आयुक्त, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन परिपत्रक क्रमांकः भनिनि १११८/(प्र.क्र.०६/१८)/१३-अ 


२१. 
२२. 
२३. 


२४. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई, 
२६. 
२७. 


२५ 


ae 


Gi 
२९. 
३०. 


२३१. 


सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

भारतीय लेखा परीक्षा आणि लेखा विभाग, महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, 
महाराष्ट्र यांचे कार्यालय, भविष्य निर्वाह निधी शाखा, जुनी.सी.जी.ओ.बिल्डिग, 
न्यू मरीन लाईन्स, १०१ महर्षि कर्वे रोड, मुंबई- Yoo ०२० (५० जादा प्रतींसह) 
संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई, 


मंत्रालयातील इतर सर्व विभाग, 

सर्व मंत्रालयीन विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभागप्रमुख/ प्रादेशिक विभाग 
प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख (मंत्राळयीन विभागांमार्फत) 

मंत्रालय मध्यवर्ती ग्रंथालय, मंत्रालय, मुंबई (२ प्रती) 

सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने 

सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना), 

त्यांनी हे आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

निवडनस्ती. 


TAM 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


